प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या 
नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रसंग ४५२४/ प्र.क्र.१५८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :-१.शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक प्रकक्षे/सहाअ 
२०१२/प्र.क्र.१५१/सांका.४, दिनांक २४ जुले, २०१२ 
२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
२३९१, दि. २९ एप्रिल, २०२४ 


प्रस्तावना : 

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
योजनेतंर्गत उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील पात्र 
संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
पात्र ठरलेल्या नोंदणीकृत संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: 

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
योजनेतंर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील परिशिष्ट-अ 
मधील पात्र १० नोंदणीकृत संस्थांना रुपये ७.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सात लक्ष फक्त) इतक्या 
सहाय्यक अनुदानास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडी-२,२२०५ कला व संस्कृती, कला व 
सांस्कृतिक संस्था, (०५) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (०५) (०१) कला व 
सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२२०५ १६२३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WAS ४५२४/ प्र.क्र.१५८/सां.का.४ 


०४ अ. “शासन निर्णय क्रमांक प्रकक्षे/सहाअ २०१२/प्र.क्र.१५१/सां.का.४, दिनांक 
२४ जुले, २०१२ सोबतचे जोडपत्र मधील परिच्छेद क्रमांक ११ अन्वये संस्थांनी प्रयोगात्मक 
कलेच्या क्षेत्रात aria तीन वर्षात केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊनच संस्थांना सहायक 
अनुदान मंजूर करण्यात येत असल्यामुळे सदर खर्च बिनशर्त असून उपयोगीता प्रमाणपत्र 
सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही.” 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ- 
३, दि. २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९०२१६३८०३५२२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN = 
(गोपिचंद पांडूरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला 


मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WAST ४५२४/ प्र.क्र.१५८/सां.का.४ 


शासन निर्णय क्र. WAST ४५२४/ प्र.क्र.१५८/सां.का.४ , दि. २ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे 


परिशिष्ट - अ 
अ.क्र पात्र संस्थेचे नाव रक्‍कम रुपये 
।__१___| तांडव fear, नागपूर ५०,०००/- 
२  । प्रा. राजकुमार घुले पाटील बहु संस्था, नागपूर ५०,०००/- 
३ | रशुदधी बहु. सामाजिक शिक्षण संस्था, नागपूर ५०,०००/- 
४ | सोहम बहु. संस्था, नागपूर ५०,०००/- 
५ | संजय भाकरे फाउंडेशन, नागपूर ५०,०००/- 
६ ।शा. टेभुर्ण गुरुजी सार्वजनिक वाचनालय, रामटेक ५०,०००/- 
७ | aed कलामंच व बहू. विकास संस्था, सिदखेड २,००,०००/- 
८ | a ज्योतिबा फुले शिक्षण कला क्रौडा व आरोग्य १,००,०००/- 
बहु. संस्था, यवतमाळ 

९ | लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे बहु. संस्था, वाशिम ५०,०००/- 
| do | संत कबीर क्रीडा, शिक्षण व बहु. संस्था, अकोला ५०,०००/- 
एकूण रुपये | ७,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


